भूमीसंपादन, पुनवर्सन आणि पुनर्स्थापना प्राधिकरण, 
नागपूर या कार्यालयातील एकूण १३ अस्थायी पदांना 
दिनांक ०१.०३.२०२४ ते दिनांक ३१.०८.२०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- आरपीए-२०२४ / प्र.क्र. ५६/र-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- ४ एप्रिल, २०२४. 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक आरपीए-१४१५/प्र.क्र.४५/र-१, दि.२०.१२.२०१६. 
शासन निर्णय,महसूल व वन विभाग क्रमांक आरपीए-२०१९/प्र.क्र.५६/र-१,दिनांक ११.१०.२०२३. 
शासन निर्णय, वित्त विभाग, पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि. २१.०२.२०२४. 
निबंधक, भूमीसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना प्राधिकरण, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक आस्था/ कार्या. 
क्र. १/कावि-८४/२०२४ दि. ०४.०३.२०२४. 


Se TS De दुल 


प्रस्तावना:- 
केंद्र शासनाने भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2093 मधील कलम ५१ नुसार शासन निर्णय दि. २०.१२.२०१६ अन्वये 
भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरणाची नागपूर येथे स्थापना करण्यात आली असुन त्यासाठी 
एकूण १३ पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. प्राधिकरणाच्या कामाचे स्वरुप (न्यायालयीन 
कामकाजासारखे) विचारात घेता पदांची नितांत आवश्‍यकता असल्याने या पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

भूमीसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना प्राधिकरण, नागपूर या कार्यालयांतील एकुण १३ 
अस्थायी पदांना दि. ११.०१०.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये दि. २९.२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आली होती. आता, वित्त विभाग, शासन निर्णय दि. २१.२.२०२४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अटीच्या अधिन राहून व प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार भूमीसंपादन, 
पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना प्राधिकरण, नागपूर या कार्यालयातील विवरणपत्रामध्ये नमूद अस्थायी 
पदांना दि.०१.०३.२०२४ ते दिनांक ३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


2. सदर अस्थायी पदांवर होणारा खर्च मागणी क्र. सी-५ लेखाशिर्ष- २२३५-सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण,०१- पुनर्वसन, २०२ इतर पुनर्वसन योजना, (03) प्रकल्प बाधित व्यक्तींची पुनर्वसाहत, (०३) 
(०९) भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरण (२२३५ सी ०६३) या लेखाशिर्षाखाली सन 
2023 -२०२४ च्या मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः आरपीए-२०२४ / प्र.क्र. ५६/र-१ 


३. सदर शासन निर्णय हा वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क. दि. 
२१.२.२०२४ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०४०४१२०२५२५७१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by KEDARPRATAP JAYSING PATIL 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE 
AND FOREST DEPARTMENT, 


2.5.4.20=8a304b555c16c6333932e94031b478a58b30bb35922ff 
7cfdc101bf31d56ff8d, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=3847 160374ED91C72AF7F541ED5885A54E3996 
J A YS| N G Pp A T | | 8A0CDDD47C85355D5B730A40BF, cn=KEDARPRATAP JAYSING 
PATIL 


(केदारप्रताप पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१ विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर. 

२) निबंधक,(तहसिलदार),भूमीसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरण,नागपूर 
३) महालेखापाल २, लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता, नागपूर. 

४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

५) वित्त विभाग (आपुक कक्ष), मंत्रालय,मुंबई. 

६) कार्यासन अधिकारी (ब-१, /ई-३), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

७ निवड नस्ती (र-१) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरपीए-२०२४ / प्र.क्र. ५६/र-१ 


विवरणपत्र 


शासन निर्णय क्रमांक आरपीए-२०२४/प्र.क्र. ५६ /र-1, सोबत जोडत आहे. 


भूमीसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना प्राधिकरण,नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील निर्माण 
करण्यात आलेल्या एकूण १३ अस्थायी पदांना दि.०१.3.२०२4 ते दि.31.08.२०२४ पर्यंत 


मुदतवाढ दिलेल्या पदांचा तपशील 
अ.क्र. | पदनाम वेतनश्रेणी (रु.) | संख्या । 
ia पिठासीन अधिकारी (जिल्हा न्यायाधिश) ५१५१%-१२१३०-५८९३०-१३६८०- ei 
Presiding Officer (District Judge) ६३०७० 
२. निबंधक (तहसिलदार संवर्ग ) ५६१००-१७५१०० =a 
३. | DMO सहायक (अव्वल कारकून संवर्ग) | २९२००-९२३०० २ 
४. कार्यकारी सहायक (लघूलेखक संवर्ग) ३८६००-१२२८०० | १_| 
५. कार्यकारी सहायक (लिपिक-टंकलेखक | १९९००-६३२०० ४ 
संवर्ग ) 
६. ।वाहन चालक (बाहय स्त्रोत) १५००० it ses | 
9 शिपाई (बाहय स्त्रोत) १२००० 3 
एकूण १३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


